कोव्हीड-१९ महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
करावयाची आपत्कालीन कामे, बाधीत रुग्णांना 
उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुविधा तसेच औषधी व 
इतर सामग्रीची आपत्कालीन खरेदी करण्यासाठी 
शाक्‍तीप्रदत उच्चाधिकार समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योग-४. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :- ०४ मे, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योग-४, 
दि. २३.०४.२०२१ 
२) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२-भाग-३/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
३) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २०.०४.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये कोव्हीड-१९ महामारीचा 


प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाची आपत्कालीन कामे, बाधीत रुग्णांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुविधा 
तसेच औषधी व इतर सामग्रीची आपत्कालीन खरेदी करण्यासाठी शक्‍ती Yad उच्चाधिकार समिती गठीत 
करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानुषंगाने शासन निर्णय दि. २३.०४.२०२१ अन्वये आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले होते. प्रस्तुत आदेशात शक्‍तीप्रदत उच्चाधिकार समीतीच्या रचनेत खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


३.३.१.२ - कोव्हीड-१९ महामारीच्या पार्श्वभुमीवर करावयाची आपत्कालीन खरेदी व कामे : 


कोव्हीड-१९ महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाची आपत्कालीन कामे, बाधीत रुग्णांना 


उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुविधा तसेच औषधी व इतर सामग्रीची आपत्काळीन खरेदी करण्यासाठी 
शक्‍तीप्रदत उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


प्रस्तूत शक्‍तीप्रदत उच्चाधिकार समितीचे गठण खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे :- 


|__ oil मुख्य सचिव अध्यक्ष 

२ अपर मुख्य सविव (वित्त) सदस्य 

३ अपर मुख्य सचिव (महसूल) सदस्य 

४ प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) सदस्य 

षु प्रधान सचिव (मदत व पुर्नवसन) सदस्य 

& सचिव (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग) सदस्य 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (संबंधित विभाग) सदस्य 

८ अपर मुख्य सचिव (उद्योग) सदस्य सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः भांखस-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योग-४ 


शक्‍क्‍ति प्रदत्त उच्चाधिकार समितीच्या संदर्भात शासन निर्णय दिनांक २३.०४.२०२१ च्या अन्य तरतुदी 
कायम राहतील. 


उपरोक्त शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५२११२५७५११५१० असा आहे. सदरचे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJAY SHANKARRAO INGLE 


S A N J A Y EN ERGY ANO LABOUR रळ क (31९ हॉ बशी 
1०, 
SHANKARRAO INGLE काका या 
2021.05.25 17:19:00 +05'30' 
(संजय इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक. 

४. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.संसद सदस्य. 

५. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 
६. मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक. 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
८. सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना (ईमेलद्वारे) निर्गमीत. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


